सन २०२१-२२ करीता एकात्मिक बाल संरक्षण 
योजना (ICPS) या योजनेअंतर्गत निधी वितरीत 
करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व ates विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.६३ (भाग-१)/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख- ०९ मार्च, २०२२ 


वाचा :- 

१. शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.६३/का-०८, दि.१०/०५/२०२१ 

२. शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.६३/का-०८, दि.७/०७/२०२१ 

३. शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.६३/का-०८, दि.१०/११/२०२१ 

४. झासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.६३/का-०८, दि.०८/०२/२०२२ 

५. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०३/०२/२०२२ 
प्रस्तावना :- 


एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेंतर्गत शासकीय बालगृह/ निरीक्षणगृहातील कर्मचारी यांचे 
वेतनाकरीता केंद्र हिस्सा रु.१३५७.५५ लक्ष व राज्य हिस्सा रु. ९०५.०३ लक्ष असा एकुण रु.२२६२.५८ 
लक्ष निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला असून त्यापैकी अनुक्रमे रू.१०२१.६० लक्ष व रु.६८३.३२ लक्ष 
असा एकुण रू.१७०४.९२ लक्ष निधी वाचा येथील शासन निर्णयांन्वये आयुक्‍त महिला व बाल विकास यांना 
वितरील केला आहे. 
२. राज्यात सन २०१२-१३ पासून केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक बाल सरंक्षण योजना सुरू करण्यात 
आलेली असून त्यापुर्वी ३७ शासकीय बालगृह/ निरीक्षणगृहातील व जिल्हा परिविक्षा व अनुरक्षण संघटना 
संचलित Yo अशासकीय बालगृह/निरीक्षणगृहातील कर्मचारी हे राज्य शासनाच्या वेतन श्रेणीवर कार्यरत 
होते व त्यांच्या वेतनाकरीता १०० टक्के निधी राज्य शासनाकडूनच उपलब्ध करून दिला जात होता. 
राज्यात एकात्मिक बाल सरंक्षण योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून या संस्था एकात्मिक बाल 
सरंक्षण योजनेमध्ये समाविष्ट केल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाकरीता योजनेमध्ये निश्चित केल्याप्रमाणे 
मानधन स्वरूपात निधी प्राप्त होत आहे व वेतन श्रेणीनुसार वेतन देण्यासाठी आवश्‍यक अतिरीक्त तरतूद 
राज्य शासनाकडून उपलब्ध करून दिली जाते. 
३. उपरोक्त वस्तूस्थितीच्या अनुषंगाने एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेअंतर्गत ३७ शासकीय बालगृह/ 
निरीक्षणगृहातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाकरीता आवश्‍यक अतिरीक्त निधी वितरीत करण्याची बाब शासन 
विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.६३(भाग-१)/का-०८ 


शासन निर्णय :- 

मागणी क्र. एक्स, प्रधानशिर्ष २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, १०२, बाल कल्याण, (१६) 
शासकीय संस्था, (१६) (०१) एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (२२३५ ७0७००९), केंद्र हिस्सा व (१६) 
शासकीय संस्था, (१६) (०२) एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (2234 Codd), राज्य हिस्सा या दोन 
लेखाशिर्षांतर्गत ०१ वेतन या उद्दीष्टांतर्गत रकाना क्र.४ प्रमाणे निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास यांना 
वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रु.लक्ष) 
संगणक संकेतांक अर्थसंकल्पीत | यापुर्वी प्रस्तावित 
निधी वितरीत वितरण 


ee 2 3 a 


मागणी क्र. एक्स ०१, १३५७.५५ १०२१.६० २००.१९ 
२२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
१०२, बाल कल्याण, 

(१६) शासकीय संस्था, 

(१६) (०१) एकात्मिक बाल संरक्षण योजना 
(२२३५ ७००९), केंद्र हिस्सा 


०१ वेतन 
(१६) (०२) एकात्मिक बाल संरक्षण योजना ९०५.०३ ६८३.३२ १३१.२० 
(२२३५ ७०१८), राज्य हिस्सा 
०१ वेतन 
एकुण २२६२.५८ १७०४.९२ ३३१.३९ 


२. सदर निधी वितरणाकरिता सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे तथा 
आयुक्‍त, महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 

३. सदर योजनेअंतर्गत उपलब्ध करण्यात आलेल्या निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत 
नमुन्यात सादर करणेची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 

४. सदर निधी आहरण व विनियोगाच्या अनुषंगाने केंद्रशासन व राज्यशासनाने वेळोवेळी दिलेल्या 
सूचना, वित्त विभागाचे निर्देश यांचे अनुपालन होईल याची दक्षता नियंत्रक अधिकारी व आहरण यांची 
राहील. 

५. सदर शासन निर्ण वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दि.०३/०२/२०२२ अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या मान्यतेच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.६३(भाग-१)/का-०८ 


&. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०३०९१७२९०८५९३० असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


र्‌. 


qo, 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 


ढ 

N | | e S h Digitally signed by Nilesh Janardan Patil 
DN: c=IN, o=Go iment Of 
Maharashtra, ou=Women And Child 
Development Departmen’ 


nent, 
1१0१0१0 — wiricccsoina revise 
e085ddbef06ea381e7e81401a472bbb96 

id 6f7, cn=Nilesh Janardan Patil 
Pp a t | | Date: 2022.03.09 17:44:46 +05'30' 
ww 
( डॉ.निलेश ज.पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 


. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाळ विकास आयुक्‍तालय,पुणे 

कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 

कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई 

कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 


१७.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 


१८ 
१९. 


बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 


सर्व जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी. 


सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


२०.निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


